उस्मानाबाद व परभणी जिल्ह्यामधील 
दुष्काळग्रस्त भागातील GPA HLTA सुरू 
करण्यात आलेली पशुधन राहत व चारा 
शिबीरे (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत सुरू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ जुलै, २०१९ 


वाचा :- (१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१८/प्र.क्र.८९ /म-७, 
दिनांक ३१.१०.२०१८ 
(२) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.१७/पदुम-३, 
दिनांक ०९.०१.२०१९. 
(३) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.४९/पदुम-३, 
दिनांक ०६.०२.२०१९. 
(४ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१९/प्र.क्र.३० /म-७, 
दिनांक २६.०६.२०१९ 
(4) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१९/प्र.क्र.३० /म-७, 
दिनांक ०६.०७.२०१९ 
प्रस्तावना- 
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील कार्यपध्दतीनुसार वाचा-१ येथील दिनांक 
३१.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील 
दुष्काळी तालुके घोषित करण्यात आलेले आहेत. 
२. तसेच, दुष्काळी कालावधी करीता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी / सनियंत्रण 
ठेवण्यासाठी / निर्णय घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी 
मराठवाड्यातील तीव्र दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत ज्या 
गोशाळांना रु. १.०० कोटीचे अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेली आहे किंवा अनुदान मंजूर 
करण्यात आलेले आहे, अशा गोशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर त्या परिसरातील पश्ठुधनासाठी 
पशुधन राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) तात्काळ प्रभावाने सुरू 
करण्यास मान्यता दिलेळी आहे. त्यानुसार वाचा क्र. २ व ३ येथील अनुक्रमे दिनांक 
०९.०१.२०१९ व ०६.०२.२०१९ रोजी आदेशा निर्गमीत करण्यात आलेले आहेत. 


३. राज्यातील दुष्काळी भागात सुरू असलेल्या चारा छावण्या दिनांक ३० जून, २०१९ च्या 
पुढे सुरू ठेवण्याबाबत महसूल व वन विभागाने वाचा क्र. ४ येथील दिनांक २६.०६.२०१९ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित bor आहे. सदर झासन निर्णयान्वये सन २०१९ मधील मान्सूनचे 
विलंबाने झालेले आगमन विचारात घेऊन, WARTS चारा उपलब्ध होण्याकरीता काही 
कालावधी लागणार असल्याने, राज्यात दुष्काळी भागात WEAR चारा व पाणी उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३ 


होण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्या दिनांक ३० जून, २०१९ च्या पुढे 
समाधानकारक पाऊन lot, WEA! चारा उपलब्ध होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय 
घेतला आहे. 

४. आता, महसूल व वन विभागाने वाचा क्र. ५ येथील दिनांक ०६.०७.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये वाचा क्र. ४ येथील दिनांक २६.०६.२०१९ अन्वये चारा छावण्यांना देण्यात 
आलेली मुतदवाढ दिनांक ०१.०८.२०१९ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्यानुसार, उस्मानाबाद व परभणी जिल्ह्यामधील दुष्काळग्रस्त भागातील पश्ुधनाकरीता सुरू 
करण्यात आलेली पशुधन राहत व चारा शिबीरे दिनांक ३० जून, २०१९ च्या पुढे दिनांक 
१ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

५. सन २०१९ मधील मान्सूनचे विलंबाने झालेले आगमन विचारात घेऊन, पश्युधनासाठी 
चारा उपलब्ध होण्यासाठी काळी कालावधी लागणार असल्याने राज्यात दुष्काळी भागात 
पशुधनांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात भगवंत बहुउद्देशीय संस्था, 
औरंगाबाद संचलित गोझाळा, मौजे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद व श्री. येडेश्वरी 
गुरूकुलम गोशाळा, दुधाळवाडी, येरमाळा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद या संस्थांमार्फत आणि 
परभणी जिल्ह्यात श्री. छत्रपती शिवाजी गोशाळा, राणीसावरगांव, जि. परभणी या संस्थेमार्फत 
सुरू करण्यात आलेली WIT राहत व चारा शिबीरे दिनांक ३० जून, २०१९ च्या पुढे दिनांक 
१ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. सदरचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने दिनांक १७.०७.२०१९ रोजीच्या 
टिप्पणीन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२२११३५२९९४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 


VIKAS TULSHIRAM पायाच 
(विकास तु. कदम) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
३. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद / परभणी 
४. प्रादेशिक सहआयुक्त WMA, लातूर / औरंगाबाद 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / उस्मानाबाद / परभणी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३ 


. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त, 

. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

११.महसूल व वन विभाग (म-७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.अध्यक्ष/सचिव, भगवंत बहुउद्देशीय संस्था, औरंगाबाद संचलित गोशाळा, 
मौजे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद. 

१३.अध्यक्ष/सचिव, श्री. येडेश्वरी THA गोशाळा, दुधाळवाडी, येरमाळा, ता. कळंब, 
जि. उस्मानाबाद. 

१४.अध्यक्ष/सचिव, श्री. छत्रपती शिवाजी गोझाळा, राणीसावरगांव, जि. परभणी 

१५.निवड नस्ती (पदुम-३) 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


